मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
वक्फ मंडळ, औरंगाबाद या पदावर श्री.अनिस 
शेख, सेवानिवृत्त उप सचिव, यांची 
पुनर्नियुक्‍तीने नियुक्ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वक्फ २०१६/प्र.क्र.१९७/का-४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ मार्च, २०२१. 


वाचा: १) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पनचक्की, औरंगाबाद यांचे पत्र 
क्र.मरावमं/आस्थापना/मुकाअ,नि/१९५३/२०२१, दि.१५/०३/२०२१. 
२) शासन अधिसूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक वक्फ २०१६/प्र.क्र.१९७/का.४, 
दि.१९.०३.२०२१ 


प्रस्तावना- 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पनचक्की, औरंगाबाद हे पद सद्य:स्थितीत 
रिक्‍त असून सदर पदावर नियमित नियुक्‍ती करण्यासाठी वक्फ अधिनियम, १९९५ यामधील कलम २३ मधील 
उप कलम /५ मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद यांच्या उपरोल्लखित पत्रान्वये प्राप्त 
झालेल्या दोन समुचित अधिकाऱ्यांच्या नावांच्या पॅनल मध्ये नावाचा समावेश असलेले श्री.अनिस शेख, 
सेवानिवृत्त उपसचिव, यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पनचक्की, औरंगाबाद 
पदावर नियमित नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


झासन निर्णय- 


वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम २३ मधील उप कलम /५ तसेच महाराष्ट्र वक्फ नियम, 2003 या 
मधील नियम क्रमांक ७ मधील उपकलम (WI, उपकलम (2) तसेच, उपकलम (४॥/ढ येथील तरतुदींअन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन आणि पनचक्की, औरंगाबाद येथे मुख्यालय असलेल्या 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरील नियुक्‍ती करण्यासंदर्भात यापुर्वी निर्गमित 
करण्यात आलेले सर्व आदेश/झासन निर्णय/अधिसूचना अधिक्रमित करुन, वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या कलम 
२३ मधील उप कलम (५ मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकडून प्राप्त झालेल्या दोन समुचित 
अधिकाऱ्यांच्या नांवांच्या पॅनल मध्ये नांवाचा समावेश असलेले श्री.अनिस शेख, सेवानिवृत्त उपसचिव, यांची 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, पनचक्की, औरंगाबाद म्हणून, ते सदर पदाचा प्रत्यक्ष 
कार्यभार स्विकारतील त्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीकरिता, पुनर्नियुक्‍तीने नियुक्‍ती करण्याचा 


शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०१६/प्र.क्र.१९७/का-४ 

२.  श्री.अनिस शेख यांनी उपरोल्लेखित पदाचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारुन रुजू अहवाल शासनास सादर 
करावा. 

३.  श्री.अनिस ake यांना सेवानिवृत्ती नंतर मिळणारे निवृत्ती वेतन व त्यांच्या पुनर्नियुक्‍तीच्या काळावधीत 
त्यांना प्रदान करण्यात येणारे वेतन व भत्ते यांची एकूण बेरीज ही त्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी प्रदान 
करण्यात आलेल्या अंतिम महिन्याच्या एकूण वेतनाच्या (वेतन अधिक भत्ते) रकमेपेक्षा अधिक होणार नाही, या 
अटीच्या अधिन राहून श्री.अनिस शेख यांना, ते त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी ज्या दराने वेतन व भत्ते घेत होते, 
त्याच दराने त्यांच्या पुनर्नियुक्‍तीच्या काळावधीत वेतन व भत्ते अनुज्ञेय राहतील. 

४. श्री.अनिस शेख, सेवानिवृत्त उपसचिव यांनी पदग्रहण केल्यावर त्यांना महाराष्ट्र वक्फ नियम, २००३ 
मधील कलम ७ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शार्ती तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम लागू होतील. 


प्‌. हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३१९१७१९५७६९१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dinesh M. 
Sonavane fee 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल (१/२), लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 


A 


महालेखापाल (9/2), लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
qo) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद, 
११) सर्व विभागीय आयुक्‍त, 
१२) सर्व जिल्हाधिकारी, 
१३) सह सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 


CC AN 


mm 


S co 
ee ae 


aon 


१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद, 
१५) कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०१६/प्र.क्र.१९७/का-४ 


१६) श्री.अनिस शोख, सेवानिवृत्त उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, १/बी/ ५०४, सर्वोदय रेसिडेन्सी, पत्री 
पूलाजवळ, गोविंदवाडी बायपास, कल्याण (पश्चिम), जिल्हा: ठाणे-४२१ ३०१. 

१७) उप सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई, 

१८) मा.मंत्री (अल्पसंख्यांक) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१९) मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

20) सर्व अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२१) सर्व कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२२) निवड नस्ती, 

२३) कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


